RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


Reg.No. MH/ MR/ South- 322/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक २९ ]] 


बुधवार , जून १८ , २०१४ / ज्येष्ठ २८ , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

गृह ( परिवहन ) विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५, दिनांक १६ जून २०१४ . 

अधिसूचना 
केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ . 

क्रमांक एमव्हीआर . ०४११ / प्र.क्र .२९ ३ / पु.बां.६९ / परि -२. - केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १ ९ ८९ च्या नियम १६ च्या पोट -नियम (५ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाईल असोसिएशन ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश, “ असोसिएशन ” असा करण्यात आला आहे) यांना, आपल्या स्वतःच्या सदस्यांना आंतरराष्ट्रीय चालन परवाने देण्यासाठी प्राधिकृत करीत 


. 


आहे ; 


१ . असोसिएशन, आपल्या स्वतःच्या सदस्यांना आंतरराष्ट्रीय चालन परवाना देतेवेळी, पुढील शर्तीना अधीन राहून , केंद्रीय मोटार वाहन 
नियम, १९ ८ ९ च्या नियम १४ च्या पोट-नियम ( २) मध्ये घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीचे अनुपालन करील 

( एक ) अर्जदार हा , अर्जाच्या नमुन्यावर आपली स्वाक्षरी करण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या स्वाक्षरीकांसमोर स्वतः उपस्थित राहील . 

( दोन ) असोसिएशन, आंतरराष्ट्रीय चालन परवाना देण्यासाठी एक नोंदवही ठेवील, उक्त नोंदवहीत , अर्जदाराचे नाव व पत्ता, मोटार 
चालन लायसन्सचे तपशील , पारपत्र व प्रवेशपत्र, चालविण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या वाहनाचा प्रकार , आंतरराष्ट्रीय चालन परवाना दिल्याचा व 
त्याच्या वैधतेचा दिनांक यांविषयीची माहिती अंतर्भूत असेल . 

( तीन ) असोसिएशन, नोंदवहीत , अर्जदाराचे पारपत्र आकाराचे अलिकडील एक छायाचित्र लावील . 

( चार ) असोसिएशन, ज्यांना आंतरराष्ट्रीय चालन परवाना देण्यात आलेला आहे त्या सदस्यांच्या माहितीसंबंधात , संबंधित लायसन्स 
प्राधिकरणाला एक तिमाही विवरणपत्र सादर करील . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . रा . वाढवे, 
शासनाचे सह सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ९९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून १८ , २०१४ / ज्येष्ठ २८ , शके १ ९ ३६ 


HOME ( TRANSPORT) DEPARTMENT 

World Trade Centre, Centre - 1, 30th Floor, 
Cuffe Parade, Mumbai 400 005 , dated the 16th June 2014 . 


NOTIFICATION 


CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES, 1989 . 

No. MVR . 0411/ CR -293 /Recon . No.69 / TRA - 2. - In exercise of the powers conferred by sub 
rule (5 ) of rule 16 of the Central Motor Vehicles Rules , 1989 , the Government of Maharashtra 
hereby authorizes the Western India Automobile Association (hereinafter referred to as “ the 
Association ” ) to issue International Driving Permits to their own members ; 

1. The Association shall comply with the procedure laid down in sub -rule ( 2 ) of rule 14 of 
the Central Motor Vehicles Rules , 1989 while issuing the International Driving Permit to thier 
own members subject to the following conditions : 

(i) The applicant shall present himself before the authorized signatory to put his signatures 
on the application form . 

( ii ) The Association shall maintain a register for issuing of International Driving Permit . 
The said register shall contain the information about the name and address of the applicant , 
details of motor driving licence, passport and visa , the class of vehicle authorized to drive , 
date of issue and validity of International Driving Permit . 

(iii) The Association shall paste the recent passport size photograph of the applicant on 
the register . 

( iv ) The Association shall submit a quarterly statement to the concerned Licensing 
Authority regarding the information of their members to whom International Driving Permit 
have been issued . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. R. WADHVE , 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


